सन 2023-28 या आर्थिक asta परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता कर्मचारी हिस्सा व 
शासन हिस्सा यावरील व्याज अदा 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- २०२४/प्र.क्र.३३/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४ 
१. शासन निर्णय क्र.अंनियो-१००६/(२३/०६) माशि-२, दिनांक २९/११/२०१०. 
२. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२४१३/प्र.क्र.८५/१३/टीएनटी-६, दिनांक १८/०२/२०१६ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक ०४/०३/२०२४ 
४. शिक्षण सहसंचालक, (प्राथमिक), पुणे यांचे पत्र क्र.एनपीएस/२०२३-२४/२०२/२५०९, 
दि. २१/०३/२०२४ 
५. शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिसंमा/२०२३/टि-७/निधी वितरण/१७६७, दिनांक २८/०३/२०२४ 
प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 
व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 
परिभाषित star निवृत्ती वेतन योजनेची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये विषद 
केली आहे. सदर योजनेसाठी शासनाचा हिस्सा व व्याजासाठी संदर्भ H.2 अन्वये लेखाशीर्ष 
उघडण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र.४ व संदर्भ क्र.५ अनुक्रमे शिक्षण सहसंचालक, (प्राथमिक), पुणे 
व शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांनी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
विनंती केली आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये वित्त विभागाने सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत १०० टक्के 
तरतूद उपलब्ध करुन दिली आहे. त्या मर्यादेत सन २०२३-२४ मध्ये कर्मचारी हिस्सा व शासन 
हिस्सा यावरील व्याज अदा करण्यासाठी सदर लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
खालीलप्रमाणे मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- २०२४/प्र.क्र.३३/टिएनटी - ६ 


(रक्‍कम रु. हजारात) 


योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ | सन २०२३-२४ मध्ये 
मंजुर तरतूद । वितरित करावयाची 
तरतूद 


ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर ३४४००० २१७२८ 
दायित्वावरील व्याज, (०१)(०२) मान्यताप्राप्त व 
अनुदानित प्राथमिक कर्मचाऱ्यांकरिता 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील 
व्याज, ४५, व्याज, (२०४९ २४८९) 


ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर ३७४४७२ ३१९८९७ 
दायित्वावरील व्याज, १०१, ठेवीवरील व्याज, 
(०१)(०४) जिल्हा परिषद शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज, ४५, व्याज, 
(२०४९ २६९४) 


ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर २७७६२३४ ३५८४०७ 
दायित्वावरील व्याज, (०१)(०३) मान्यताप्राप्त व 
अनुदानित माध्यमिक झाळांच्या 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज, ४५, 
व्याज, (२०४९ २४९८) 


३ 


सदर खर्च वरील विवरणपत्रातील संबंधित ळेखाज्ीर्षातून सन २०२३-२४ या आर्थिक 


वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या संबंधित लेखाशीर्षाच्या तरतूदीतून पुस्तकी 


समायोजनाद्वारे भागवावा, तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


मंजूर केळेली अनुदाने पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन आहेत. 


(9) उपराज्य अभिळेख देखभाल अभिकरणांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे DCPS चे 
स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 
(२) ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च 
करण्यात यावा 
(३) वित्त विभागाने प्रत्येक वर्षी व्याजाचे दर निश्चित करणारे शासन निर्णय निर्गमित केले 
आहेत. तसेच व्याजाची परिगणना करताना वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अंनियो 
१०१०/प्र.क्र.६७/सेवा-४, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१२ नुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता 
घ्यावी. त्यानुसारच विहित दराने व्याजाची आकारणी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही 
SRY अभिलेख देखभाल अभिकरणाने करुन नमुना ४५ अ मध्ये व्याजाची रक्‍कम 
आहरित करण्याकरिता निरंक रक्कमेचे देयक कोषागारात सादर करावे. देयकासोबत 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- २०२४/प्र.क्र.३३/टिएनटी - ६ 
ज्या कर्मचाऱ्यांच्या खाती व्याज जमा करावयाचे आहे त्या कर्मचाऱ्यांची यादी जोडण्याची 
आवश्‍यकता नाही. तथापि, रक्‍कम अचूक असल्याची खात्री केल्याबाबत उपराज्य 
अभिलेख देखभाल अभिकरणाने देयकात प्रमाणित करावे. या संदर्भातील माहिती 
उपराज्य अभिलेख देखभाल अभिकराने नियंत्रक अधिकाऱ्यांना पाठवावी. तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी उपसचिव (टिएनटी), शालेय शिक्षण विभाग व राज्य अभिलेख अभिकरण, 
मुंबई यांच्याकडे प्रत्येक महिन्यात न चुकता पाठवावी. 
(४ सममुल्य अंशदानाची रक्‍कम शासनास भरणा केल्याबद्दल नमुना क्र. आर ७ शिक्षण 
अधिकारी/शिक्षण निरिक्षक (प्राथमिक, माध्यमिक)/मुख्य ळेखा व वित्त अधिकारी यांनी 
संबंधित कोषागाराकडून प्रमाणित करुन घ्यावी व त्या प्रमाणपत्राच्या प्रती उपराज्य 
अभिलेख देखभाळ अभिकरणाकडे दरमहा पाठवाव्यात. उपराज्य अभिलेख देखभाल 
अभिकरणाने कर्मचाऱ्यांकडून जमा झालेल्या व शासन खाती जमा केलेल्या रकमांच्या 
चलनाच्या प्रती नमुना आर २ मधील माहितीसह नियंत्रकांना पाठवाव्या. तसेच 
नियोक्त्याचे ST भरणा केल्यानंतर त्या चलनांच्या प्रतीही नियंत्रक यांच्याकडे न 
चुकता पाठवाव्यात. नियंत्रकानी उपराज्य अभिळेख देखभाळ अभिकरणनिहाय माहिती 
महिनानिहाय एकत्रित करुन अशी माहिती उपसचिव (टिएनटी), शालेय शिक्षण विभाग व 
राज्य अभिलेख अभिकरण, मुंबई यांच्याकडे प्रत्येक महिन्यात न चुकता पाठवावी. तसेच हा 
खर्च याच कारणांसाठी खर्च करण्यात आला असल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापाल कार्यालय, तसेच या विभागास पाठवावे. 
(५) जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 
व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे 
मासिक अंशदान व त्यावरील शासनाचे अंडादान अशा एकत्रित रकमेवरील व्याज खालील 
लेखाशीर्षामध्ये प्रस्तूत मंजूर अनुदानातून BEAMS वर उपलब्ध करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून पुस्तकी समायोजनाद्वारे भागवावा. 
(६) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ व २ मुंबई/नागपूर यांना लेखापरिक्षणाकरिता पुस्तके व 
लेखे पाहण्याचा अधिकार राहील. 


व्याजाचे लेखाशीर्ष भरणा करावयाचे लेखाशीर्ष 


। ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वावरीळ । ८३४२- इतर ठेवी, ११७ - शासकीय 
व्याज, (०१)(०२) मान्यताप्राप्त व अनुदानित प्राथमिक | कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन । निवृत्ती वेतन योजना, (०१)(०३) 

योजनेवरील व्याज, ४५, व्याज, (२०४९ २४८९) परिभाषित sare निवृत्ती वेतन 

योजना, मान्यता प्राप्त व अनुदानित 
प्राथमिक शाळांचे SSSA, FAN - १ 
(८३४२ ५११४) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- २०२४/प्र.क्र.३३/टिएनटी - ६ 


2 | ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वावरीळ । ८३४२- इतर ठेवी, ११७ - शासकीय 
व्याज, (09)(09) जिल्हा परिषद शिक्षक/शिक्षकेतर । कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन । निवृत्ती वेतन योजना, (०१)(१५) 
योजनेवरील व्याज, ४५, व्याज, (२०४९ २६९४) परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन 

योजना, जिल्हा परिषदेचे अंशदान, 
स्तर - 9 (८३४२ ५४२८) 

3 | ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वावरीळ । ८३४२- इतर ठेवी, ११७ - शासकीय 
व्याज, (०१)(०३) मान्यताप्राप्त व अनुदानित कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान 
माध्यमिक शाळांच्या शिक्षक/शिक्षकेतर निवृत्ती वेतन योजना, (०१)(०४) 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन | परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन 
योजनेवरील व्याज, ४५, व्याज, (२०४९ २४९८) योजना, मान्यता प्राप्त व अनुदानित 

माध्यमिक शाळांचे अंडादान, स्तर - १ 
(८३४२ ५१२३) 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 


दि. ०४/०३/२०२४ व शासन निर्णय क्र.अंनियो-१००६/(२३/०६) माशि-२, दिनांक २९/११/२०१० 
अन्वये व त्यामधील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१६१२४८४०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 

मा 
२. मा 
३. मा 

मा 
५. मा 
६. मा 
७. मा 
८. मा 
९. मा 
१०. मा 
११. मा 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


‘IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
4.20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db23597945 2f3f9e8918118 
634069a6cc7a22b9F, postalCode=400032, ‘Maharashti 


=Mahara: 
MAHA AN rialNumber=1A39CEF3C 157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7 
B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 


Date: 2024.03.28 16:23:18 +05'3 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. राज्यपालांचे सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

. मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- २०२४/प्र.क्र.३३/टिएनटी - ६ 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

, सहसचिव/उपसचिव (विद्यार्थी विकास/झशाळा व्यवस्थापन/शिक्षक शिक्षकेतर/प्रशासन 


अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 
संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


/समन्वय /अर्थसंकल्प/क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य/प्राथमिक /प्रौढ व अल्पसंख्यांक/5055] 


“महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

, सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

, निवड नस्ती (प्र.क्र.३३/२०२४) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


